आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत कृषी व 
यंत्रमागविषयक wich कमी करण्यासाठी 
वीज वितरण /पारेषण परवाना धारकांना 
अर्थसहाय योजनेसाठी सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरित 
करण्याबाबत (लेखाशिर्ष २८०१ ५५२५) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी -२०१९/प्र.क्र.९/कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: :- २९ जून,२०१९ 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क. अर्थसं- २०१९/प्र.क्र. ४४/अर्थ-३,दि. ०१/०४.२०१९ 
२) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,नस्ती क्र. निधीवि-२०१९/प्र.क्र. ५०/ऊर्जा -३ 


शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमातंर्गत अनुसूचित जमातीच्या वैयक्तिक लाभार्थ्याना 
वीजदरात सवलत देण्यासाठी मागणी क्र. टी - ५,२८०१ वीज,०५-पारेषण व वितरण, ७९६- जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना,(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना,(०१) (०१) कृषीविषयक व यंत्रमागविषयक प्रशुल्क कमी 
करण्यासाठी वीज वितरण /पारेषण परवाना धारकांना अर्थसहाय लेखाशिर्ष (२८०१ ५२५५),३३- 
अर्थसहाय या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या वर्षात रु. २००.०० कोटी इतका निधी विधानमंडळ 
अधिवेशनात अर्थसंकल्पित केला आहे. या अनुषंगाने उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भीत क्र. 
२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन वित्त विभागाने संदर्भीत क्र. १ येथे नमूद शासन परिपत्रकान्वये निश्चित 
केलेल्या मर्यादेत उपरोक्‍त योजनेसाठी (२८०१ ५५२५) या लेखाशिर्षाखाली रु. ६६.०० कोटी (रुपये 
सहासष्ट कोटी फक्त) इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव (Hoh, wert व 
कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरित करण्यास 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे.नियंत्रण 
अधिकारी/ विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर 
आराखडयानुसार सदर निधी याच वर्षात खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन 
दिलेल्या तरतुदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, ळेखाशिर्षानिहाय/उपलेखाशिर्षानिहाय तसेच साध्य 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी २०१९/प्र.क्र. -९/कार्यासन-६ 


झालेले भौतिक उद्दिष्टानिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र,संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी 
आयुकक्‍्त,आदिवासी विकास, नाशिक: संबंधित अपर आयुक्‍त ,आदिवासी विकास आदिवासी विकास 
विभाग व ऊर्जा विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 
३. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात,अतिरिक्त आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात विविध योजनांवर केलेला खर्च 
स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील 
व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल. 
४. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत फक्त आदिवासी लाभार्थ्याना लाभ देय असल्याने सदर 
तरतुदीतून फक्त अनुसुचित जमातीच्या लाभार्थ्याना वीज दर सवलतीपोटी खर्च करण्याची दक्षता 
घ्यावी. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने वाचा क्रमांक १ येथील झासन परिपत्रकान्वये विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२९१३०८३०८७२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ravindra 111 
ou=Tribal Development, postalCode=400032, 


; t=Maharashtra, 
D | g a mM b a r fa O ७६ 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c489 


7737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 
cn=Ravindra Digambarrao Aute 
A U t e Date: 201 ५0629 15:39:09 pase 
रविंद्र दि.औटे 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (Goh SIP, Gall व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

२. विकास आयुक्त तथा उद्योग संचालक,मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुक्‍त आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य,नाशिक 

४. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक,महावितरण,मुंबई 

५. अपर आयुक्‍्त,आदिवासी विकास,नाशिक/नागपूर/ठाणे/अमरावती 

६. सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकलप 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/(ळलेखा व अनुज्ञयेता),महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
८. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी २०१९/प्र.क्र. -९/कार्यासन-६ 


९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११.वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२.कार्यासन क्र. ३ , आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१३.निवड नस्ती(का.६),आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


